रायगड जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्य तसेच faary 
निमंत्रितांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१२४ /का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १३ जून, २०१९ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,रायगड 
यांचे पत्र क्र.नियोजन / कार्या-२ / जि.नि.स. अशा व वि.निमंत्रित सदस्य / २००३ / 
२०१८, दि.२८/०९/२०१८ 


शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील 


OSA ३ चा पोटकलम (३) दोन (क) आणि ३ (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या 


विवरणपत्र“अ”मध्ये दर्शविलेल्या, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या २ व्यक्तींची नामनिर्देशित सदस्य 


म्हणून तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील 


निवासी असलेल्या ११ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर 


नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड यांनी उपरोक्त आदेशा सर्व 


संबंधितांच्या निदर्ानास आणावेत. 


३. जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील 


आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित 


राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१२४ /का.१४८१-अ, 


४. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६१३१७०७२७४११६ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by VIJESING 
CATRESIIG | एव ताया 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
VASAVE OU PLANNING DEPARTMENT 
(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्रीयांचेसचिव, 

मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 


. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती,रायगड यांचे खाजगी सचिव 
. मा. मुख्यसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग 

. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड 


उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय,कोकण विभाग 


१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय रायगड 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्रराज्य, मुंबई/नागपूर 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

१३. निवडनस्ती, का-१४८१अ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१२४ /का.१४८१-अ, 


शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१२४ /का.१४८१-अ, 
दिनांक : १३ जून, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले सदस्य:- 
अ.क्र. | नामनिदशित सदस्याचे नांव पत्ता 
१. | श्री. देवेंद्र विठ्ठल साटम मु.पो.चौक, ता.खालापूर, जि.रायगड 
a SAAT वासुदेव धारप २००१/बी अंपायर इस्टेट,सेक्टर २०, 
खारघर,ता.पनवेळ,जि.रायगड ४१० २१० 
विशेष निमंत्रित:- 
अ.क्र सदस्यांचे नांव पत्ता 
१. | श्री. विष्णू हरी पाटील मु.पो.पाली, ता.सुधागड, जि.रायगड 
गै अँड..श्री. महेश हरिश्चंद्र मोहिते मु.पो.अलिबाग,श्रीबाग,ता.अलिबाग, 
जि.रायगड 
श्री. महेंद्र दळवी मु.पो.महाड, ता.महाड, जि.रायगड 
श्री. जयवंत दळवी मु.पो.मुरुड, ता.मुरुड, जि.रायगड 
५. | ath. कृष्णा पांडूरंग कोबनाक गाळा नं.१,झेड कॉम्प्लेक्स, श्रीवर्धन म्हसळा 
रोड,बस स्थानकच्या बाजुला,ता.म्हसळा, 
जि.रायगड 
६.  । श्री.अरुण जगन्नाथ भगत मु.शलघर,पो. गव्हाण,ता.पनवेल, 
जि.रायगड 
७. | श्री.जगदीश मंगळ गायकवाड मु.रोडपाली,पो.नावडे,ता.पनवेळ, 
जि.रायगड 
८. | ST. आत्माराम शांकर पाटील मु.पो.चौक, ता.खालापूर, जि.रायगड 
९. श्री. राजू अशोक साबळे मु.पो. खांदाड,ता.माणगांव, जि.रायगड 
| qo. | श्री. जगदाशा कृष्णा ठाकूर मु.पो. गाविले,ता.पेण, जि.रायगड 
गि १. | श्री. महादेव चांगू पाटील मु.खारगांव खुर्द (सकलक) 
ता.म्हसळा,जि.रायगड 


३५३३. िपियावषर्कमिकववकिकषषदओकवाववमकिलषससूषमपषमिषवपपप्स्या 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


